महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.५२/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २९ जानेवारी, २०२०. 


वाचा : 9) समक्रमांकित दिनांक ८.८.२०१९ चा शासन आदेशा 
2) आदिवासी विकास विभागाचे आदेशा क्र.बदळली-२०१९/प्र.क्र.१८६/का.१, 
दि.१६.१२.२०१९. 


शासन आदेठा 


श्री.अ.रा.कसबे, उच्चश्रेणी लघुलेखक हे आदिवासी विकास विभागात कार्यरत होते. संदर्भाधिन 
क्र.१ च्या आदेशान्वये श्री.कसबे यांची महसूल व वन विभागात पदस्थापना करण्यात आली आहे. श्री.कसबे 
संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये महसूल व वन विभागामध्ये रुजू होण्यासाठी गेळे तथापि महसूल व वन विभागाच्या 
लघुलेखकांच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार सदर विभागात उच्चश्रेणी लघुलेखक हे पद रिक्‍त नसल्याने त्यांच्या 
सेवा या विभागाकडे परत करण्यात आल्या आहेत. आता श्री.कसबे यांची या आदेशान्वये सुधारीत 
पदस्थापना खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.६ येथे दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


अ. | श्री/ उच्चश्रेणी सध्याचा विभाग | पदस्थापनेचा विभाग | सुधारीत पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती लघुलेखकांचे नांव विभाग 
Ea २ ३ SS ५ & 
7 श्री अ.रा.कसबे आदिवासी विकास | महसूल व वन विभाग इमाव, सावडौमाप्र, 
विभाग विजाभज आणि विमाप्र 
कल्याण विभाग 


२.  श्री.कसबे यांनी पदस्थापना दिलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 

३.  श्री.अ.रा.कसबे, उच्चश्रेणी लघुलेखक यांचा दिनांक १६.१२.२०१९ पासून आदेझाच्या 
दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से.(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ च्या 
नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व वित्त विभाग, दिनांक २.६.२००३ मधील तरतुदीनुसार पदस्थापना दिलेल्या 
इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांनी करावी व सदर कालावधीचे वेतन इमाव, 
सावडौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांनी अदा करावे. 

४. सदर शासन Ba महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३०१६१८३३४८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan Bhimrao 


Gurav 


पपर टक 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

श्री.अ.रा.कसबे, उच्चश्रेणी लघुलेखक 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.५२/१४ अ. 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना),आदिवासी विकास 
विभाग/महसूल व वन विभाग/ इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज आणि विमाप्र 
कल्याण विभाग,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग/महसूल व वन विभाग/ 
इमाव, सावडशौमाप्र विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 

निवड नस्ती/'संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


